बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा व चिखली 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र./का-२(२)/रस्ते दर्जोन्नती-बुलडाणा/२०२२/४५००, दि.०९/१०/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा व चिखली तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते Sala करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा व चिखली 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची  दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
| काटोडा हिवरखेड आमखेड | ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 2/00) | १४.७०० | प्रमुख जिल्हा 
एकलहरा पांढरदेव करतवाडी १०५ २.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३० 
टाकरखेड रामा-५४८ CC ला | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते १/८००) 
जोडणारा रस्ता. (ता. चिखली) ४९ १.८०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते १/८००) 
६६ १.८०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग- । (०/००ते १/६००) 
७७ १.६०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- ९ | (०/००ते ५/००) 
५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 2/400) 
२४ २.५०० कि.मी. 

२. | प्रजिमा-३३ ते तेल्हारा होलगांव इतर जिल्हा | (०/०० ते ४/५००) | २०.५०० | प्रमुख जिल्हा 
जहागीर मुंगसरी खैरव गांगळगाव | मार्ग- ११४ ।४.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३१ 
रोहडा ते रा.म.मा.७५३५ ला इतर जिल्हा | (०/००ते ६/००) 
जोडणारा रस्ता.(ता. चिखली) मार्ग- ११२ ।६.०० कि.मी. 

इतर जिल्हा | (०/००ते ६/००) 
मार्ग-१११ ।६.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते ४/००) 
२१ ४.०० कि.मी. 

३. "राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ A ते | इतर जिल्हा | (०/००ते ११/००) | ११.०० | प्रमुख जिल्हा 
येळगांव साखळी बु. शिरपुर | मार्ग-९७ | 99.00 कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३२ 
सोनेवाडी सावरगांव डुकरे रस्ता. 

(ता. चिखली) 

४. ।राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ एम ते| ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 3/00) | ११.५०० | प्रमुख जिल्हा 
करडी कुंभमेळा कुलमखेड ५६ ३.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३३ 
मौढाळा म्हसला बु. रस्ता राष्ट्रीय | ग्रामीण मार्ग- | (0/00 ते 2/400) 
महामार्ग ७५३ MC ला जोडणारा ७७ २.५०० कि.मी. 
रस्ता. (ता. बुलडाणा) इतर जिल्हा | (०/०० ते ६/००) 

मार्ग-१०१ ।६.००कि.मी. 
५. | भडगांव चोडोळ बोधेगांव जांब ते | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ६/००) | १६.९०० | प्रमुख जिल्हा 
कोसगांव रस्ता (ता. बुलडाणा) ८४ ६.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३४ 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ०/४००) 
८५ ०.४०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) 
८९ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) 
८८ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 2/400) 
८७ २.५०० कि.मी. 
एकूण ७४.६०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७४.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२७६६.९०० + ७४.६००) म्हणजेच २८४१.५०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ३३.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०६७.९८०-३३.५००) म्हणजेच 
१०३४.४८० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४१.१०० कि.मी. 
ने घट होवून एकूण लांबी (२७१८.४६०-४१.१००) म्हणजेच २६७७.३६० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१८२११४३९१८ असा आहे. हा SAE 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN = = 
KACHARE 2 i 
(ग. सं. कचरे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 

तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


